केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मातृ वंदना या 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
Wander खर्चासाठी राज्य हिस्सा (१००%) 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२३/प्र.क्र.५११४/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: ०४ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.मासका-२०१७/प्र.क्र.४९३,दि.०८.१२.२०१७ 
२) केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या "मिन शक्‍ती" मार्गदर्शक सूचना, दि. १४.०७.२०२२ 
३) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीचे इतिवृत्त, शासन पत्र क्र.प्रमाव - 
२०२२/प्र.क्र.9४० कु.क,दि.१९.०७.२०२३ 

४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.मासका-२०२२/प्र.क्र.७४०/कु.क, दि. ०९.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


भारतातील दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना 
गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत शारीरीक क्षमता नसतानाही मजूरी काम करावे लागते. यामुळे 
देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ 
झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी दि. १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंञी मातृ वंदना योजना सुरू 
करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात संदर्भाधिन क्र.०१ अन्वये आरोग्य 
विभागामार्फत केली जात आहे. तथापि, केंद्र शासनाच्या महिला बाल विकास मंत्रालयाकडून संदर्भ क्र. 
०२ च्या पत्रानुसार मिशन शक्तीच्या सुधारित मार्गदर्शाक सूचना प्राप्त झालेल्या असून त्यानुसार 
सुधारित प्रधानमंञी मातृ वंदना योजना २.० राज्यात संदर्भाधिन क्र.०४ च्या शासन निर्णयान्वये सन 
२०२३-२४ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. सुधारित योजनेचा सर्व प्रशासकीय खर्च स्वनिधीतून 
भागविण्यास संदर्भाधीन क्र. ०३ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या 
वर्षात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या प्रशासकीय खर्चाकरिता राज्य हिस्सा १०० टक्के प्रमाणे रू. 
१०,७४,९९,०००/- इतकी अर्थसंकल्पिय तरतुद करण्यात आली असून त्यापैकी रु.५,३७,४९,५०० 
इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२३/प्र.क्र.५१४/कु.क.. 
छासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाकडून प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्सा १०० टक्‍के प्रमाणे 
१०,७४,९९,०००/- (रुपये दहा कोटी चौ-याहत्तर लक्ष नव्याण्णव हजार फक्त) एवढया निधीची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर निधी पैंकी रु.५,३७,४९,५००/- (रुपये पाच कोटी 
सदतीस लक्ष एकोणपन्नास हजार पाचशे फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2: प्रधान मंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा प्रशासकीय खर्च सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात विभागाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर असलेल्या लेखाशीर्षाखालील तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. 


ला तुल राज्य हिस्सा (१००%) 
अ.क्र लेखाशिर्ष | अर्थसंकल्पिय aga] वितरीत करावयाची रक्‍कम 


२२११ - कुटुंब कल्याण 
१०३ - माता व बाल 
आरोग्य 

(०२) - प्रधानमंत्री सुरक्षित 
मातृत्व सहयोग कार्यक्रम । २२११ 


न (०२)(०५) - प्रधानमंत्री मातृ | १४२१ SAE SS POOLS nO ER किन 
वंदना योजना (प्रशासकीय 
खर्च) राज्य हिस्सा (१००%) 
(२२११ १४२१) 
२० - इतर प्रशासकिय खर्च 
एकूण १०७४९९०००/- ५३७४९५००/- 
३. उपरोक्त निधीसाठी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण 


कार्यालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, 
कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन आणि शालेय आरोग्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या निधीबाबतचे देयक कोषागारात सादर 
करुन विहित केलेल्या बाबीवर खर्च करण्यासाठी राज्य आरोग्य सोसायटी - PMMVY यांच्याकडे निधी 
सुपूर्द करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२३/प्र.क्र.५१४/कु.क.. 

प. या शासन निर्णयान्वयक योजनेसाठी वितरित केलेल्या निधीतून योजनेच्या प्रशासकिय 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपञ व योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपञात 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वेळोवेळी पाठविण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च योजनेच्या 
प्रशासकीय बाबींवर करण्यात यावा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या प्रशासकीय 
खर्चासाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची संबंधित अधिकारी यांनी दक्षता 
घ्यावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥8१॥१/89॥॥०.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११२३२५९८८१७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL MAHADEV 
A N | | KUMERIY! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7de2c699c260e8b545f27 36féacef8 

2da11a2da0a65565e5bcb99995bc1 12fe6, 
talCode=400032, st=Maharasht 
INumber=C4770170FA4EC3BAEC96DOF 


A6B787BC46960639B94799F693E5F 126CA6 
F1AF70, cn=ANIL MAHADEV KUMERIYE 


Date: 2023.12.02 01:03:28 +05'30' 


(अनिल कुमेरिये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा १/२ मुंबई/ नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
७. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
१०. वित्त विभाग, व्यय -१३ / अर्थसंकल्प -९, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प / लेखा), मंत्राळय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


